औरंगाबादयेथील २०० खाटांच्या नवनिर्मित जिल्हा 
रुग्णालयातील २७९ अस्थाई पदांना मुदतवाढ. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१८/प्र.क्र.१३५/आरोग्य-४, 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी.हॉस्पिटलळ आवार, मुंबई-४०० ००१, 
तारीख: ३१ मे, २०१८. 


वाचा 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः पदनि-२०१४/प्र.क्र.२९/आरोग्य-४, 
दि.२९.१२.२०१६. 
२) शासन शुध्दीपत्र, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः पदनि-२०१४/प्र.क्र.२९/आरोग्य-४, 
दि.२३.०२.२०१८. 
३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः अपदे-२०१७/प्र.क्र.१२१/आरोग्य-४, 
दि.२८.०२.२०१८. 
४) शासननिर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०५.०३.२०१८. 
५) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः संआसे/कक्ष-३/टे-५ 
अ/जिरुऔरंगाबाद/अपदे/सन१८-१९/३९५५-५६/१८, दि.०७.०५.२०१८. 


प्रस्तावना 
औरंगाबाद येथील २०० खाटांच्या नवनिर्मित जिल्हा रुग्णालयाकरिता गट-अ ते गट-ड संवर्गातील एकूण 
२७९ पदांच्या सुधारित पदनिर्मितीस संदर्भाधीन क्र.१ व २ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ, औरंगाबाद यांच्या अधिपत्याखालील नवनिर्मित जिल्हा 
रुग्णालय, औरंगाबाद येथील २७९ अस्थाई पदांना संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील दि.२८.०२.२०१८ च्या शासन 
निर्णयान्वये दि.१.०१.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१८ या कालावधीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. 
२. UI निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ, औरंगाबाद यांच्या अधिपत्याखालील 
नवनिर्मित जिल्हा रुग्णालय, औरंगाबाद येथील यासोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील २७९ अस्थाई पदांना खालील 
अटींच्या अधीन राहून दि.१.०३.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

१) उपरोक्त पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही व ज्या कारणांसाठी पदे मंजूर 
केली आहेत त्या अटी व शर्तीचे पालन करण्यात आले आहे. 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०५.०३.२०१८ नुसार 
विहित करण्यात आलेल्या अटी व शार्तीचे कटाक्षाने पालन करण्यात यावे व त्याप्रमाणे कार्यवाही 
करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे कार्यालयाचा पदविषयक सुधारित आकृतिबंध उच्चस्तरीय समितीकडून 
अंतिमत: मान्य करुन घेण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. 

३) विहीत मुदतीत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास अस्थायी पदांना त्या पुढील 
कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वेतन व भक्ताचा प्रश्न 
निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांची राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१८/प्र.क्र.१३५/आरोग्य-४ 


२. सदर प्रस्तावावरील खर्च, मागणी क्रमांक.आर-१ मुख्य लेखाशीर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 
०१-नागरी आरोग्य सेवा विषम चिकीत्सा, ११०-रुग्णालये व दवाखाने, (०१) मुफसल रुग्णालये व दवाखाने, (०१) 
(09) मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेत्तर शासकीय रुग्णालये (अनिवार्य) (२२१० ०१४६)” या लेखाशीर्षाखाळी सन 
२०१८-१९ च्या मंजूर अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


३. सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाचा शासन निर्णय, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०५.०३.२०१८ 
अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. WGN RAT निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५१४१३१९०८२११७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pradip M Balkavde 


e DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
p fa d | ॥॥ postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8db6aab31faca2f1a89698a28c9 
4703436c07cda664672d20607766dc59d3 


45b, 

serialNumber=ed0fa40788bb5c0d7f76b8 
a a V eC 69fa2e5835af215c6a80eae8F70eaf87b0cf 

68d63f, cn=Pradip M Balkavde 

Date: 2018.05.31 12:59:18 +05'30' 


(प्रमो.बळकवडे) 
अवर सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल-१/२, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर, 
२. आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई, 

३. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई, 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( रूग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई, 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( अर्थ व प्रशासन ), पुणे. 

६. सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा (लेखा व लेखापरिक्षा ), पुणे, 

७. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ, औरंगाबाद, 

८. जिल्हा aed चिकित्सक, औरंगाबाद, 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद, 

१०. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, औरंगाबाद, 

११. वित्त विभाग (व्यय-१३, अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय, मुंबई, 

१२. अवर सचिव ( सेवा-२/ सेवा-३/ सेवा-५ /अर्थसंकल्प ), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई, 
93. निवडनस्ती ( आरोग्य-४). 


पृष्ठ 2 पैकी २ 


विवरण पत्र अ 


जिल्हा शल्यचिकित्सक,नवनिर्मित जिल्हा रुग्णालय,औरंगाबाद येथील अस्थाई पदे दि. ०१/०४/२० १८ पासून ते २८/ ०२ /२०१९ पर्यंत पुढे चालु ठेवण्या बाबतचा प्रस्ताव 


प्रथम ज्या शासन निर्णयाने 
पदे निर्माण झाले त्याचा 


शासन निर्णय क्र. a दिनांक 


शा.नि.क. 
पदनि-२०१४/प्र.कं. 
२९/आरोग्य-४/दिनांक. 
२९ डिसेंबर-२० १६ 


जिल्हा 


"सल्या 
निवासी वैदयकीय अधिकारी (चिकीत्सा) 
(भिषक) 
वैदयकीय अधिकारी (शस्त्रक्रिया) 


वैदयकीय अधिकारी (प्रसुती व स्त्रीरोग ) 
वैदयकीय अधिकारी (बालरोग) 


a|z 
सफ 
a 
z# 
& 
ज्र 
“> 


| 


ay 


1 
4 

क्ष-किरण शास्त्रज्ञ 1 
शरीर विकृती चिकित्सक 

मनोविकृती चिकीत्सक 

(चर्मरोग) 

वैदयकीय अधिकारी (क्षयरोग ) 

नेत्र शल्य चिकीत्सक 

वैदयकीय अधिकारी (कान,नाक,घसा) 

वैदयकीय अधिकारी, वर्ग-१ 

मनाविकृती चिकीत्सा, वर्ग-१ 
वैदयेकीय अधिकारी वर्ग-२ 


AF 
3 |g. 
mle 
4 
कि 
५४ 
al 
Hx 


काडू 
> 
3p 
x 
& 
@ 
Es 
o> 


| 


ap 


1 
4 


1 


4 
ay 
4 
9८१ 
ay 
al 
re 
a> 
g 
a 
शु 
yYy 
4 
५०४ 
| 
J 
ss 


R 3 
1 


अस्थिव्यंग शल्य चिकीत्सक at २ 
बधघिरीकरण शास्त्रज्ञ, वर्ग २ 
वैदयेकीय अधिकारी वर्ग-२ 


क्ष-किरण शास्त्रज्ञ वर्ग -२ 
शल्यचिकित्सक,नवनिर्मित जिल्हा रुग्णालय,औरंगाबाद येथील 


ap 


र] 
4 


vat शासन ferofarer> nee 
ज्या ता सून 
पदाची वेतनश्रेणी ग्रेड पे डे चाळू ठेवण्यात 
आली त्याचा क्रमांक व 
दिनांक 


& 


a Sas 

| 

२२१० सार्वजनिक | नवनिर्मित जिल्हा रुग्णालय 
आरोब्य' वेचा (bien चि 

oo | eo a ल 

6600 आरोग्य सेवा व २९/आरोग्य-४/दिनांक. २९ 

विषम चिकित्सा | डिसेंबर-२०१६ अन्वये मंजुरी 


15600-39100 ११०-रुग्णालये व | मिळालेली आहे. तसेच शासन 

दवाखाने निर्णय कृ.३१.५.२०१७ अन्वये व 
क १ १- र-मुफसल मा.संचालक,आरोग्य 
15600-39100 क्षेत्रातील रुग्णालये | सेवा,संचालनालय ,मुंबई यांचे 
15600-39100 


व दवाखाने(०१) | कार्यालयाकडून एकुण १३० पदे 

15600-39100 (० १) - मुफसल |भरण्यात आलेली आहेत व सबंधीत 
क्षेत्रातील अधिकारी व कर्मचारी या 

ee अध्येपनवर कार्यालयात हजर झालेले आहे. व 

15600-39100 रुग्णालये उर्वरित पदे लवकरच भरण्यात 

15600-39100 २२१००१४६ येणार आहेत . 

15600-39100 

15600-39100 

15600-39100 

15600-39100 


15600-39100 
ल अस्थाई पदे दि. ०१/०४/२०१८ पासून ते २८/ ०२ /२०१९ पर्यंत पुढे चालु ठेवण्या बाबतचा प्रस्ताव 


8 |S 13 |B 


वि 


6600 


०१/४/२०१८ते 
२८/०२/२०१९ 


8 |S 18 1B 3 


प्रथम say शासन निर्णयाने 
पदे निर्माण झाले त्याचा 
शासन निर्णय क्र. व दिनांक 


ज्या शासन निर्णयाद्वारे [oa तारखे पासून पदे पुढे 
पदे चाळू ठेवण्यात चालू ठेवावयाची आहेत तो 
आली त्याचा क्रमांक व | दिनांक 
दिनांक 


पदे पुढे चाळू ठेवण्याबाबत कारणे 


पदांची पदाची वेतनश्रेणी 
संख्या 


ee अदका आळा 
a) 


श्र 
a 
4s 


14 _|15600-39100 


! 
| 
! 4400 
| 4300 
2 |__ 4309] 


प्रशासकीय अधिकरी वर्ग -२ 


g 
न 
ऱ्य 


२२१० सार्वजनिक नवनिर्मित जिल्हा रुग्णालय 


शु 
3 
rf 
q 
| 
4p 
ऱ्य 


त्र 
करि 
य 
र 
ap 
x 


re आरोग्य व सेवा | औरंगाबाद येथील नविन पदे शा. 
9300-34800 4300 ०१-तागरी | नि.क.पदनि-२०१४प्र.क॑. 
मनोविकृती परीचारीका 9300-34800 4300 आरोग्य सेवा व २९/आरोग्य-४/दिनांक. २९ 
र #200 Fes Fete | fee २०९५ sat gt 
शा.नि.कृ | ११०-रुग्णालये व मिळालेली आहे. तसेच शासन 
क, वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता 9300-34800 4300 र Maal. वित ली, 
पदनि-२०१४/प्र.कं. ०१/०४/२०१८ म 
/दिनांक. (मनोविकृती सामाजिक कार्यकता 9300-34800 4300 ; : १ ६--मुफसल मा.संचालक,आरोग्य 
२९/आरोग्य-४/दिनांक. २८/०२/२०१९ ee मुंबई यांचे 
२९ डिसेंबर-२० १६ 9300-34800 4300 क्षेत्रातील रुग्णालये | सेवा,संचालनालय ,मुंबई यांचे 


व दवाखाने(०१) | कार्यालयाकडून एकुण १३० पदे 
(० १) - मुफसल |भरण्यात आलेली आहेत व सबंधीत 
क्षेत्रातील अधिकारी व कर्मचारी या 
कार्यालयात हजर झालेले आहे. व 
उर्वरित पदे लवकरच भरण्यात 
येणार आहेत . 


-|- 


9300-34800 
9300-34800 |= 4200] 
9300-34800 
| 4200 
___4300 
00 
5200-20200 
, 00 


शल्यचिकित्सक,नवनिर्मित जिल्हा रुग्णालय,औरंगाबाद येथील अस्थाई पदे दि. ०१/०४/२० १८ पासून ते २८/ 


Mh) ee | A 
PAE! 
‘sd | 
- ४-4 
गयी 


.सी .जी .तंत्रज्ञ 


रुग्णालये 
२२१००१४६ 


-} 


+|3, 
| 
ds 
A lal. 
गी; 


षधनिर्माण अधिकारी/मिश्रक 


_ 


a. 
al 
4 
»p 
4 
-h| 


sla 
41s 
ala lz 
qT | 
q/ 
3] 


जिल्हा श 


०२ /२०१९ पर्यंत पुढे चालु ठेवण्या बाबतचा प्रस्ताव 


प्रथम ज्यु; शासन निर्णयाने 
पदे तिर्माष झाले त्याचा 
शासन निर्णय क्र. व दिनांक 


पदांची 
संख्या 


पदाची वेतनश्रेणी ज्या शासन निर्णयाद्वारे [oar तारखे पासून पदे qe 


पदे चालू ठेवण्यात चालू ठेवावयाची आहेत तो 


२२१० सार्वजनिक 
आरोग्य व सेवा 


नवनिर्मित जिल्हा रुग्णालय 


शस्त्रक्रिया गृह परीचर औरंगाबाद येथील नविन पदे शा. 


a 
तः! 
al | 
भै त्र्य 

म 

8 

५2 

8 

8 

ah 

fos) 

8 


०१ -नागरी नि.कर.पदनि-२०१४/प्र.कं. 

4440-7440 | 4300 pei fly a Ricans 
ee Le a षम T -२०१६ अन्वये मंजु 

wife é i ११०-रुग्णालये व | मिळालेली आहे. तसेच शासन 

, कार्यालयीन अधिक्षक वर्ग - ३ 9300-34800 | 4300] दवाखाने निर्णय कृ.३१.५.२०१७ अन्वये व 
पदनि-२० १४/प्र.कं. ०१/०४/२०१८ते > ‘ 
agree वर्ग -२ 110 कलेखव 5200-20200 | 2400) १ १- र-मुफसल मा.संचालक,आरोग्य 

२९/आरोग्य-४/दिनांक. २८/०२/२०१९ नंत : मुंबई यांचे 

२९ डिसेबर-२०१६ वरिष्ठ लिपीक 5200-20200 | _ 2400 त्रातील रुग्णालये | सेवा,संचालनालय ,मुंबई यां 


: 
a 
: 


व दवाखाने(०१) | कार्यालयाकडून एकुण १३० पदे 


5200-20200 | 1900) 


ec (० १) - मुफसल |भरण्यात आलेली आहेत व सबंधीत 
टंकलेखक वर्ग - ३ अक 5200-20200 | 1900 क्षेत्रातील अधिकारी व कर्मचारी या 
लेखापाल/सहाय्यक अधिक्षक og 4 9300-34800 | 4200] अध्येपनवर कार्यालयात हजर झालेले आहे. व 
परिसेविका वर्ग -३ 9300-34800 | 4300 रुग्णालये उर्वरित पदे लवकरच भरण्यात 

२२१००१४६ येणार आहेत . 
अधिपरीचारीका वर्ग -३ 9300-34800 | 4200) 


कक्षसेवक वर्ग - ४ 
1__|9300-34800 | 4300] 
9300-34800 ___ 4200| 
| 
शल्यचिकित्सक,नवनिर्मित 


जिल्हा रुग्णालय, 


: 
: 


र 


०२ /२०१९ प 


पुढे चालु ठेवण्या बाबतचा प्रस्ताव 


जिल्हा शल्यचिकित्सक,नवनिर्मित जिल्हा रुग्णालय औरंगाबाद येथील अस्य पदे दि. ०१/०४/२०१८ पासून ते २2/ ०२ /Roee पर्यंत पुढे चालु ठेवण्या बाबतचा प्रस्ताव 
प्रथम ज्या शासन निर्णयाने 
पदे निर्माण झाले त्याचा 
शासन निर्णय क्र. व दिनांक 


पदाची वेतनश्रेणी ज्या शासन निर्णयाद्वारे |ज्या area पासून पदे qe 


ee at पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत कारजे 
पदे चालू ठेवण्यात चालू ठेवावयाची आहेत तो 


नवनिर्मित जिल्हा रुग्णालय 
औरंगाबाद येथील नविन पदे शा. 


२२१० सार्वजनिक 
आरोग्य व सेवा 


व दवाखाने(०१) | कार्यालयाकडून एकुण १३० पदे 


०१ -नागरी नि.कृ.पदनि-२०१४/प्र.करं. 
ss आरोग्य सेवा व २९/आरोग्य-४/दिनांक. २९ 
विषम चिकित्सा | डिसेंबर-२०१६ अन्वये मंजुरी 
८३ ११०-रुग्णालये व | मिळालेली आहे. तसेच शासन 
cw 
| ex | पंकज लल, हि शीक दवाखाने निर्णय कृ.३१.५.२०१७ अन्वये व 
८ र-मुफसल संचालक,आरोग्य 
२९/आरोग्य-४/दिनांक. (अधिपरीचारीका वर्ग -३ २८/०२/२०१९ ल्ल nis al ee bk phe र ह 
१९ ्िबर-२०रद. fee बेक नात क a करे 
८ 


८१ क ह 1 1900 अशिकारी न कर्मचारी क 
x 4440-7440 1300 i {oo 
ee wow केके ह Cd र RE ; | 3 [9300-34800 T4200] रुग्णालये उर्वरित पदे लवकरच भरण्यात 

कलक ककी, pee: Sas 9300-34800 | 4200) २२१००१४६ येणार आहेत 3 


4 
4 
4 
1 
aw 
ह 
g 
8 
8 
8 


i 
sal 
र 
BS 


"२२२ 

4s 

| 

z 

क 

र 

: 
१0068 
: 


क्ष-किरण तंत्रज्ञ वर्ग -३ | 3 |9300-34800 
se ed eee 
CD अ 5... :. 
\ ९ क, 


जिल्हा रुग्णानिय औरंगाबाद 


